महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास 
महामंडळाची हातगाव, मुर्तिजापूर, जिल्हा 
अकोला येथील भूमापन क्रमांक व उपविभाग 
१४९/१ मधील मुर्तिझापूर ग्रोथ सेंटर येथील 
२५,८७८ चौ. मी. जमीन न्यायालय आणि 
न्यायिक अधिका-यांसाठी निवासस्थाने या 
प्रयोजनाकरीता ९५ वर्षांच्या कराराने लीजवर 
घेण्यास मान्यता देणेबाबत............. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः भूसंपा २०२३/प्र.क्र.२३/का.१२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २७ मार्च, २०२३ 


वाचा- 
१ प्रबंधक (निरीक्षणे २), मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक बी (डब्ल्यू ६०४४ of 2094/ 
(३९)/२७८/६९०९, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२३ 


प्रस्तावना- 

सध्याची मुर्तिजापूर, जिल्हा अकोला येथील न्यायालयीन इमारत ही न्यायालयाच्या दैनंदिन 
कामकाजासाठी अपुरी पडत असल्याने महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ताब्यातील 
मौजे हातगाव, मुतिजापूर अकोला येथील भूमापन क्रमांक व उपविभाग १४९/१ मधील मुर्तिझापूर ग्रोथ 
सेंटर मधील २५,८७८ चौ.मी. जमिन न्यायालयीन इमारत व न्यायिक अधिका-यांसाठी निवासस्थाने या 
प्रयोजनाकरीता ९५ वर्षांच्या कराराने लीजवर घेण्यास मान्यता देण्याची विनंती प्रबंधक, निरीक्षणे १, 
मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी केळी आहे. सदर जमीन न्यायालय व न्यायिक अधिका-यांच्या 
निवासस्थाने या प्रयोजनाकरीता ९५ वर्षाच्या कराराने ळीजवर देण्यास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाने सहमती दर्शविली आहे. त्या अनुषंगाने मौजे हातगाव, मुर्तिजापूर, जिल्हा अकोला येथील 
स.नं. १४९/१ मधील मुर्तिजापूर ग्रोथ सेंटर येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ताब्यातील 
२५,८७८ चौ.मी. इतकी जमीन न्यायालय व न्यायिक अधिका-यांची निवासस्थाने या प्रयोजनाकरीता ९५ 
वर्षांच्या कराराने लीजवर घेण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 
खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे : 


शासन निर्णय- 

मौजे हातगाव, मुर्तिजापूर, जिल्हा अकोला येथील स.नं. १४९/१ मधील मुर्तिजापूर ग्रोथ सेंटर 
मधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ताब्यातील २५,८७८ चौ.मी. इतकी जमीन प्रति चौ. 
मी. २३१ चौ.मी. या दराने न्यायालय व न्यायिक अधिका-यांची निवासस्थाने या प्रयोजनाकरीता 
करारनामा अंमलात येईल त्या दिनांकापासून ९५ वर्षांच्या कराराने लीजवर घेण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. या लळीजसाठी Earnest Premium of Money रुपये 98,28, 4oo/-, Process 


शासन निर्णय क्रमांकः भूसंपा २०२३/ प्र.क्र.२३/का.१२ 


Fees रुपये ५,९००/-, Remaining Premium Amount रुपये ४४,८३,३१८/- अशी एकूण रुपये 
५९,८३,७१८/- (रुपये एकोणसाठ लक्ष त्र्याऐंशी हजार सातऱो अठरा फक्त) इतकी रक्‍कम प्रदान 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी होणारा खर्च संबंधित आर्थिक वर्षात निधिची तरतुद करुन "मागणी क्रमांक जे १, २०१४- 
न्यायदान (००) (१०५) दिवाणी व सत्र न्यायालये (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधिडा (०२)(०१) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा (२०१४ ०१७२) (दत्तमत) (अनिवार्य) १४ भाडेपट्टी व कर" या लेखाशीर्षाखालील उद्दीष्टांसाठी 
अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदरशासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जाव कामगार विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०/ २०२३/ 
उ.१४, दिनांक 20.02.2023 व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २८९/ 2023/ Bay, 
दिनांक १४.०३.२०२३ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२७१५३०५८८०१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 


NITIN V JIWANE «« 


(नि. fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय मुंबई, 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश अकोला, 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, 
४. महालेखापाल १, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई, 
५. महालेखापाल २, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, 

९. उप जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, 

१०. वित्त विभाग, व्यय ५, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

११.विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने 

१२.निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


